अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०१८-१९ 
मागणी क्रमांक वाय-२, २२१५-पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता या लेखाशीर्षांतर्गत पुनर्विनियोजन 
करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि- २०१९/प्र.क्र. २२/पापु-०४ 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
तारीख: १८ मार्च २०१९ 

शासन निर्णय 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी “मागणी क्र. वाय-२, २२१५ -पाणी पुरवठा व स्वच्छता या 
ळेखाशीर्षातर्गत “१०२, ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम (०२) (२६) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम- 
ग्रामीण क्षेत्रासाठी शुद्ध पेयजल पुरविण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (२२१५ ९९४२)” या 
योजनेखाळी होणाऱ्या बचतीमधून सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रुपये 
११,३०,८१,००० (अक्षरी रुपये अकरा कोटी तीस लक्ष एक्क्याऐएंशी हजार फक्त) इतकी रक्कम, 
पुनर्विनियोजनाने “(०२)(२७) बंद पडलेल्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन (कार्यक्रम) 
(२२१५ ९९५१) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या योजनेसाठी सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद 
केल्याप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक:-विअप्र-१०.०८/प्र.क्र. ७०/२००८/विनियम, दिनांक १५ मे, 
२००९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग-एक Helles उपविभाग तीन अनुक्रमांक १ 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका परिच्छेद १६२ ,१६३, व १६४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक -३५/२०१९, व्यय-३, दिनांक 
२.२.२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२०१२४१४९३९२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Mahendra 8 Hajari 
Date: 2019.03.20 15:45:14 +05'30' 


(म. बा. हजारी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई/२ नागपूर (लेखापरीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता 
२. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी, 
३. संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सीबीडी बेलापूर, कोकण भवन, नवी मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि- २०१९/प्र.क्र.२२ /पापु-०४ 


४. संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचाळनाळय, कोकण भवन, मुंबई 

५. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई ४०० ०२१. 

६. सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालय, कोकण भवन, नाशिक, पुणे, अमरावती, 
औरंगाबाद व नागपूर 

७. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

८. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 

९. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१०.वित्त विभाग(व्यय-३), अर्थसंकल्प-१८,मंत्रालय, मुंबई 

११.नियोजन विभाग (का.१४४३), मंत्रालय, मुंबई, 

१२.कक्ष अधिकारी/ लेखा अधिकारी, पापु.१९, पापु २०, 

१३.निवडनस्ती (पापु-०४) 


अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०१८-१९ मागणी क्रमांक वाय-२,२२१५-पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
या लेखाशीर्षांतर्गत पुनर्विनियोजन करणेबाबत..... 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग» शासन निर्णय» क्रमांक : पुनर्वि- २०१९/प्र.क्र.२२/पापु-०४ » दिनांक १८.०३.२०१९ सोबतचे विवरणपत्र (रुपये हजारात) 
लेखाशिर्ष सन २०१८-१९ | पुरक एकूण | बचतीद्वारे पुनर्विनियोजनानंतर । पुनर्विनियोजनाची 
करीता मंजूर | मागणी अनुदान | पुनर्विनियोजित । उपलब्ध तरतूद कारणे 
तरतूद २०१८-१९ करावयाची तरतूद 
२ ३ 1 ४ | 4 & | gw ८ 
“मागणी क्र. वाय-२, २२१५-पाणी पुरवठा व | ३२५०००० | ३२५०००० (-) ११३०८१ ३१३६९१९ | मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल 
स्वच्छता- ०१, पाणी पुरवठा, १०२ ग्रामीण कार्यक्रमांतर्गत गोंदिया, 
पाणीपुरवठा कार्यक्रम, (०२ जिल्हा परभणी, वाशिम, भंडारा, 
परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने (०२) (२६) हिंगोली, अहमदनगर व धुळे 
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-ग्रामीण या जिल्ह्यातील बंद 
क्षेत्रासाठी शुद्ध पेयजल पुरविण्यासाठी असलेल्या १८ प्रादेशिक पाणी 
मु.ग्रा.पे.का. (कार्यक्रम), (२२१५ ९९४२), ३१ पुरवठा योजना पुनरुज्जीवीत 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर)* करण्यासाठी अतिरिक्‍त 
“मागणी क्र. वाय-२, २२१५-पाणी पुरवठा व १ १ (+)9930¢9 ११३०८२ | निधीची आवश्‍यकता आहे. 
स्वच्छता १०२, ग्रामीण पाणीपुरवठा 
कार्यक्रम (०२ जिल्हा परिषदांना 
योजनांतर्गत अनुदाने, इतर ग्रामीण 
पाणीपुरवठा योजना, (०२) (२७ बंद 
पडलेल्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांचे 
पुनरुज्जीवन ( २२१५ 8849), ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर)” 


Digitally signed by Mahendra 8 Hajari 
Date: 2019.03.20 15:45:37 +05'30' 


(म. बा. हजारी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


